उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील 
१४४ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय,क्रमांकः अपदे- २०२४/प्र.क्र.७७/ आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १२ मार्च,२०२४ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक- २५.०७.२०१२. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक: अपदे-२०२३/प्र.क्र.८०/आरोग्य-३, 
दिनांक-०६.१०.२०२३ . 

३) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई जा.क्र.आसेआ/रामौआ/नागपूर मंडळ दं.चि. विभागाचे 
बळकटीकरणाबाबत/४२३-२५/२०२४ , दिनांक ०९.०२.२०२४ 

४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४ 


शासन निर्णय- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ६७ 


आरोग्य संस्थांमधीळ १४४ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत उपरोक्त 


अ.क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आळी आहे. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील एकूण १४४ अस्थायी पदांना 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खाळीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 


२०२४-२०२५ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


अ.क्र लेखाशिर्ष 


7 मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य HUBBY “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक 


आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


२ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३-ग्रामीण 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये व 


दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


३ | मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१२३)” 


४ | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६-नागरी 
आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल क्षेत्रातील 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


५ | मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क,दि. २१.०२.२०२४ 


च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


५. वित्त विभागाच्या दि. २१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत अस्थाई पदांना मुदतवाढीस मान्यता देण्या आली असली तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत 
आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकिय विभागांनी तातडीने 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान 
सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने 
वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा 
प्रस्ताव शासनास पाठवावा. तसेच यापुढे अस्थायी पदांना सुधारित आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची 
कार्यवाही तातडीने करावयाची आहे. त्यामुळे अस्थायी पदांची मुदतवाढ ही शहोवटची मुदतवाढ समजण्यात 


यावी व त्यानुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबतची कृपया नोंद घेण्यात यावी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१११३२८३०३५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3 105440c0329431 
446ae8333ab89578925b2d77d3806165d 
bd487, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA 


PISE See 
(क.प्र. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थवप्रशासन) मुंबई. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ,नागपूर. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय,नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/ 
वर्धा/गडचिरोली. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/चंद्रपूर/भंडारा/गोंदिया/वर्धा/गडचिरोली 

९. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर यांचेमार्फत). 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ८पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


परिशिष्ट-अ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२, 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


सहायक, 
गट ड 


विक कश | hf cd] म 
२०० खाटा 

गडचिरोली, जि 
eae ee 


सामान्य रुग्णालय 
भंडारा, जि.भंडारा 


उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 


कऱ्हा काला कया ळय 
क्क कना र 
ce र्‍र्गसर्]र 


| cana 6 0.9 
खाटा 
चिमूर,जि.चंद्रपूर-१०० 
9८: 
ee iP a |. 


Pe [aerate ff 
ce ee - 17] 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


क । ग्रामीण रुग्णालये 


4 
4 
१ 


१६ 


१ 


4 
१ 
२ 


२ 


२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 


२ 


ब्रम्हपूरी, जि.चंद्रपूर 


गोंडपिंपरी, जि.चंद्रपूर 


२ , जि.चंद्रपूर 
; 
3 चं 


३ 
४ 
4 
9 
८ 
९ 
० 
< 
2 
8 
= 
& 
9 
८ 
९ 
० 
१ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


३२ | गडचांदूर, जि.चंद्रपूर 
३३ | नागभिड 
४ | सावली, जि.चंद्रपूर 


३६ | कारंजा (घाडगे), जि.वर्धा 


av 


नागभिड , जि.ंद्रपूर 


३७ | वडनेर, जि.वर्धा 
मिडी, जि.वर्धा 
३९ । पुलगाव, जि.वर्धा 


c 


४० | समुद्रपूर, जि.वर्धा 
४१ | सेलू, जि.वर्धा 

४२ | चामोर्शी, जि.गडचिरोली 
४३ | धानोरा, जि.गडचिरोली 
४४ | वडसा, जि.गडचिरोली 
४५ | कोरची, जि.गडचिरोली 
४६ । आष्टी, जि.गडचिरोली 
मुलचेरा, जि.गडचिरोली 
एटापल्ली, जि.गडचिरोली 


जि.गडचिरोली 


Sp 


Sp 


वि 
(0. 
» 
३५ 
(| 
Es 
ex 
al 
Ee 
ed 
Eg 
ee 
ed 
Ee 


88 
४) 


Cc 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२४/प्र.क्र.७७/आरोग्य-२ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


षु अडयाळ, जि.भंडारा 
षु 


मोहाडी,जि.भंडारा 


44 


3 ी 

९ 
4 
2 : 
3 


षु 
षु 
& 
& 


६४ | चिंचगड,जि.गोंदिया 
La ee Sees 
ee ee |! ee 
७ १७ |." १.१ | Wil 
01... |e ee ee | 
a rr काता (.१ | 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
& 
& 
द 
द 


नवेगांव बांध,जि.गोंदिया 
रजेगांव,जि.गोंदिया 
आमगांव,जि.गोंदिया 


पालांदूर,जि.भंडारा 


A A A 


पृष्ठ८पैकी८ 


